माहुरकुंड लघु प्रकल्प ता. सावनेर, 


जि.नागपूर, विशेष दुरुस्ती 


व 


पुन:स्थापनेच्या कामाचा प्रशासकीय 


मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: प्रमाप्र-२०१६/ (प्र.क्र. ७४३ /२०१६)/सिं.व्य.(कामे) 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक: २६ /०९/२०१८. 


वाचा :- झासन निर्णय क्रमांक: प्रमाप्र-२०१६/ (प्र.क्र. ७४३/२०१६)/सिं.व्य. (कामे), 
दिनांक १८/०६/२०१८. 


शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त शासन निर्णयातील अ.क्र.१० नंतर च्या परिच्छेदात पुढील प्रमाणे नमुद केले 
आहे."सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत २७०२ - लघु पाटबंधारे 
पंचवार्षिक योजनातंर्गत (०१) भूपृष्ठ जल ७९६- जनजाती क्षेत्र उपाययोजना राज्य योजनातंर्गत 
योजना (०१) (१४) स्वेच्छाधीन अनुदान (विस्तार व सुधारणा) (२७०२ ८७५१) या लेखाशीर्षाखाली 
खर्ची टाकून या कामासाठी आदिवासी विकास विभागाकडून मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा, तसेच अंदाजित खर्चाच्या मंजूरीपेक्षा अधिक खर्च करण्यात येऊ नये”. आता 
उपरोक्त शासन निर्णयातील अ.क्र.१० नंतरचा परिच्छेद खालील प्रमाणे सुधारित करण्यात येत 
आहे. 


"सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत २७०२ - लघु 
पाटबंधारे पंचवार्षिक योजनातंर्गत (०१) भूपृष्ठ जल ७९६- जनजाती क्षेत्र उपाययोजना राज्य 
योजनातंर्गत योजना (०१) (०४) स्वेच्छाधीन अनुदान (विस्तार व सुधारणा) (२७०२ ८७५१) या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून या कामासाठी आदिवासी विकास विभागाकडून मंजूर होणाऱ्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा, तसेच अंदाजित खर्चाच्या मंजूरीपेक्षा अधिक खर्च करण्यात येऊ 
नये”. 


या कामास प्रदान करण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता सिं.व्य (कामे) कार्यासनाच्या 
नोंदवही क्र.३ सन २०१८-१९ मध्ये या पूर्वी दि.१८/०६/२०१८ रोजीच्या उपरोक्त शासन 
निर्ण्यान्वये नोंदविण्यात आलेली आहे.. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०९२६१६३४१३७४२७ असा आहे. 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात आला आहे. 


al d by Atul Ash 
te 

We 

al 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Atul Ashok: 


2 


jarashtra, 
14129f50d05c1 


62141 1ff7174bdSef, 
2c4f4c985d3e984de943249 


e 
IN 
a p O e 5 1dea49d652fafl 1a96aa98b 
5, cn=A\ le 


I Ashok Ki 


‘apo 
Date: 2018.09.26 16:39:02 +05'30' 


(अ. अ. कपोले) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रत :- 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, 
३) मा.ध्यक्ष/उपाध्यक्ष,विधानसभा,विधानभवन, मंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०१६/ (प्र.क्र. ७४३ /२०१ ६)/सिं.व्य.(कामे) 


8 
4 
& 
9 

८ 
९ 
१०) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मंबई. 
११) महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,नागपूर. 
१२) कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 
१३) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर. 
१४) आंतरवित्त सछ़लागार व उपसचिव,जलसंपदा विभाग, मंत्राळय,मंबई. 

) 

) 

) 


मा.सभापती/उपसभापती,विधानपरिषद,विधानभवन, मंबई. 
मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा,मंबई यांचे कार्यालय,विधानभवन, मंबई. 
मा.विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद ,मंबई यांचे कार्यालय,विधानभवन,मंबई. 
मा.मंत्री,जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई, 
प्रधान सचिव (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्राळय,मंबई. 
सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 


YS er wl $&-> 


a 


१५) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधीकरण, नागपूर. 
१६) कार्यकारी अभियंता, नागपूर पाटबंधारे विभाग,नागपूर. 
१७) सिं.व्य. (कामे) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


